श्री.सुजित हंबीरराव सुर्यवंशी, सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ यांच्या सेवा जलसंपदा 
विभागास प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.९४/जल-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र.आस्थाप २०१६/प्र.क्र.८८ (भाग-९)/जल-२, 
दि.३१ मे, २०१७ 


शासन आदेठा- 


श्री.सुजित हंबीरराव सुर्यवंशी, सहायक अभियंता श्रेणी-२ हे मूळ जलसंपदा विभागाचे अधिकारी 


असून, ते मृद व जलसंधारण विभागात जलसंधारण अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील पदावर 


जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर अधिनस्त मृद व 


जलसंधारण उपविभाग, गंगापुर येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 


२.  श्री.सुर्यवंशी यांची प्रतिनियुक्ती त्यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने, या आदेशान्वये संपुष्टात 


आणून संदर्भ क्र.१ मध्ये नमुद शासन निर्णय दि.३१ मे, २०१७ मधील परिच्छेद ८) (iv) मधील 


तरतुदीनुसार, त्यांच्या सेवा जलसंपदा या त्यांच्या मूळ विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय घेण्यात 


आला आहे. 


३. त्या अनुषंगाने, श्री.सुर्यवंशी यांच्या सेवा या आदेशाद्वारे जलसंपदा विभागाकडे प्रत्यार्पित 


करण्यात येत असून त्यांना या प्रशासकीय विभागाकडून तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


४. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी 


श्री.सुर्यवंशी यांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी व तसा अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


५.  श्री.सुर्यवंशी यांना जलसंपदा विभाकडे रुजू होण्यास कार्यमुक्त न करता विभागाकडे त्यांच्या 


मुदतवाढीबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल 


याची नोंद घेण्यात यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.९४/जल-२ 


&. 


सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०९१०१२१२०९४०२६ असा आहे. सदर 


शासन seal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHARAD HARIBHAU 
KHARODE 


(शा.ह.खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक. 

आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 


. व्यवस्थापकीय संचालक, जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 
. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 

. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे 

९. 


प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 


१०.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
११.श्री.सुजित हंबीरराव सुर्यवंशी, सहायक अभियंता श्रेणी-२, मृद व जलसंधारण उपविभाग, 


गंगापुर कार्यालय (ई-मेलव्दारे) 


११. निवड नस्ती जल-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


